अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत- 
जिल्हा व सत्र न्यायालय,बुलढाणा दि.०१.०९.२०२४ ते 
२८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी- २०२४/प्र.क्र.६६/का.१२ 
पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा - 
१) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 
दिनांक ०८.०९.२००३ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०६.०९.२०२४. 
३) विधिव न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अस्थायी- २०२४/प्र.क्र.६५/का.१२, 
दिनांक १८.०३.२०२४. 
४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, बुलढाणा यांचे 
पत्र क्र. छञ/२८५८/२०२४, दि.०६.०७.२०२४. 


शासन निर्णय- 

संदर्भाधीन दिनांक १८.०३.२०२४रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय 
बुलढाणा, यांच्या आस्थापनेवरील २०१अस्थायी पदांना दिनांक३१.०८.२०२४पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार २०१ अस्थायी पदांना दिनांक०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 
अ.क्र पदनाम दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिनांक ०१.०९.२०२४ ते 
दिलेली पदे २८.०२.२०२५पर्यंत मुदतवाढ 
द्यावयाची पदे 
| १_| =< 3 & 
1 १_| अधिक्षक ४ ४ 
२ सहायक अधिक्षक १३ १३ 
३ लघुलेखक S.A. २ २ 
४ लघुलेखक नि.श्रे. १२ १२ 
षु वरिष्ठ लिपिक ३० ३० 
द कनिष्ठ लिपिक ७१ ७१ 
७ लिपिक a १... __7| i 
टंकलेखक i Se Po 
वाहन चालक 
१० | ० मुख्य बेलिफ 
।_११_ | १ बेलिफ २४ २४ 
१२ उदकी 10१ Po 
१३ सफाईंगार २ २ 
१४ | कंत्राटी सफाईगार 


अ.क्र पदनाम दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिनांक ०१.०९.२०२४ ते 
दिलेली पदे २८.०२.२०२५पर्यंत मुदतवाढ 
द्यावयाची पदे 
१५ पहारेकरी र २ 
१६ कंत्राटी पहारेकरी ४ ४ 
१७ शिपाई २५ २५ 
१८ | पुस्तक बांधणीकार 1१ Po 
एकूण २०१ २०१ 


२. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाळी १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाळील सन २०२४-२०२५ या वित्तीय 
वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२)(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
पु सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१५३०४१४५१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL SHESHRAO 
AKHARE 


( सुनिल आखरे) 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
२. प्रबंधक (निरीक्षणे-१) , मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई 
५. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई 
६. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद 
. प्रमुखजिल्हाव सत्र न्यायाधिश, बुलढाणा 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा 
११. उप कोषागार अधिकारी, बुलढाणा 
१२. वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५,( अर्थसंकल्प-११) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४. 
१४. निवड नस्ती (का.१२) 


